निरीक्षक, wey ई विभाग व एफ 
विभाग, ठाणे यांच्या कार्यालयासाठी 
व गोदामाकरीता भूखंड ६० वर्षाच्या 
भूभाडे तत्वावर प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी- १०२३/प्र.क्र.१६५/राउश्ु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२ 
दि.२५.०९.२०१९. 
२) व्यवस्थापक पणन-१, सिडको पत्र क्र. सिडको/एमएमए (पणन)/२०२३-२४/७०४, 
दि. २३.०६.२०२३ 
३) सह आयुक्त (प्रशासन), राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांचे क्र. बीएलडी ११०७/ 
२७३९२/४१/सहा, दि. २७.०६.२०२३ चे पत्र. 


aR निर्णय:- 


अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे व त्यांचे अधिपत्याखालील निरीक्षक, wey, ई 
विभाग व एफ विभाग, जिल्हा ठाणे कार्यालयासाठी व गोदामाकरीता व्यवस्थापक, पणन-१, सिडको 
यांनी त्यांचे पत्र क्र. सिडको/एमएमए (पणन)/२०२३-२४/७०४, दि. २३.०६.२०२३ अन्वये निरीक्षक, 
राउशु, ई विभाग व एफ विभाग जि. ठाणे कार्यालयाकरीता नेरुळ येथील सेक्टर-१३ मधील भूखंड 
क्र. १३,१४,१५ चे ११९५.१८ चौ.मी. क्षेत्रफळ भाडेपट्टयावर देण्यासाठी मान्यता असल्याचे कळविले 
आहे. त्यानुसार सदर भूखंड-६० वर्षाच्या भाडेपट्टयावर खरेदी करीता रु. ६,४२,८८,७३२/- (अक्षरी 
रुपये सहा कोटी बेचाळीस लक्ष अठ्याऐंशी हजार सातशे बत्तीस फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर प्रशासकीय किंमतीच्या १०% रक्‍कम रुपये ६४,२८,८७४ (अक्षरी रुपये चौसष्ट लक्ष 
अठ्ठावीस हजार आठशे AAEM फक्त) आहरीत करुन व्यवस्थापक, पणन-१, सिडको नवी मुंबई 
यांना वर्ग करण्यात यावी या करीता अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे यांना समन्वय अधिकारी 
म्हणून घोषीत करण्यात येत असून त्यांनी सदर खरेदी प्रक्रिया विहीत कालावधीत पार पडेल याची 
दक्षता घ्यावी. 

३. सदर आदेश वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील 
अ.क्र.१ अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४- अन्वये 
प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी- १०२३/प्र.क्र.१६५/राउशु-१ 


४. सदर प्रकल्पावर होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८ मुख्य लेखाशिर्ष “४०५९- सार्वजनिक 


बांधकामावरील भांडवली खर्च, (१५) दारूबंदी व राज्य उत्पादन शुल्क, (१५) (०१) मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम) (४०५९ १०३३)- ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. सदर आदेशा वित्त विभागाने अनौ सं.क्र. ३२४/२०२३/व्यय-८, दि. ०२.०८.२०२३ अन्वये 


दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०२३१६०९०८०१२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
SA N D E F Pp DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234ebcc421d0 
G O RA K H N AT H 84d8890fc37c8f673, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E7B44D7 1 EACB46FA05 1532FB66A73DA7 15F67803 
3161C1162FA83F6713D03552, cn=SANDEEP GORAKHNATH 
DHAKANE > 
Date: 2023.10.23 16:12:08 +05'30' 
संदीप ढाकणे) 
अवर — 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


मा.मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, राउशु यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल- महाराष्ट्र १/२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे. 

. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे. 

. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-१/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 
९. 
qo. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे. 


११.कक्ष अधिकारी, गृह विभाग/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती-राउशु १. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


